मानव विकास कार्यक्रमाचे बळकटीकरण करण्याच्या 
उद्देशाने नवीन संनियंत्रण पध्दत व अनुभवी सेवानिवृत्त 
अधिका-याच्या सेवा करार पध्दतीने विविक्षित 
कामासाठी घेणे. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक :माविका-२०१७/प्र.क्र.१२२/का.१४१८ 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय,मुंबई-४०००३२, 
दिनांक : ११ सप्टेंबर,२०१९ 


वाचा :- नियोजन विभाग,शासन निर्णय,क्रमांक :माविका-२०१७/प्र.क्र.२०/का.१४१८, 
दि.१७ फेब्रुवारी,२०१८. 


शुध्दीपत्रक 


उपरोक्त नियोजन विभाग, शासन निर्णय दिनांक १७ फेब्रुवारी,२०१८ मधील परिच्छेद क्रमांक- 
ब) मध्ये पाचव्या ओळीमध्ये “उत्पन्नवाढ क्षेत्र , (Service Contract ) पध्दतीने” या शाब्दानंतर “ किंवा 
तज्ञ व्यक्‍ती कंत्राटी तत्वावर (Contract Basis) () नियोजन विभागस्तरावर किंवा” हा मजकूर समाविष्ट 
करण्यात येत आहे. 
तसेच चौदाव्या ओळीमध्ये “अधिकार” या शब्दानंतर “ नियोजन विभाग किंवा” हा मजकूर 
समाविष्ट करण्यात येत आहे. 
तसेच पंधराव्या ओळीमध्ये “आवश्‍यकतेनुसार ” या शब्दानंतर “नियोजन विभाग किंवा” हा 
मजकूर समाविष्ट करण्यात येत आहे. 
सदर शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळाव उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संगणक संकेताक २०१९०९११२०३३३८१२१६ असा आहे. हे शुद्धीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by VIESING FATTESING VASAVE 

V | i) E S | N G DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PLANNING 
DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2,5.4.20=5494d2ad3a3bcSddd66daf9a8fi 7ceecSe2d7d4b6a8b 

F ATTE S | N G VA S AVE ba99c51d275801bcdf1b, cn=VUESING FATTESING VASAVE 
वसावे e: 2019.09.13 10:53:07 +05'30' 

(वि. फ. वसावे) 
उप सचिव,महाराष्ट्र शासन 


प्रति: 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 
३. मा.मंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव 


शासन निर्णय क्रमांकः माविका-२०१७/प्र.क्र.१२२/का.१४१८ 


४. मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री (संबंधित) 

५. मा.अध्यक्ष,महाराष्ट्र विधान सभा,विधान भवन,मुंबई. 

६. मा.सभापती महाराष्ट्र विधान परिषद,विधानभवन,मुंबई. 

७. मा.विरोधी पक्षनेता (विधान सभा/विधान परिषद) महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव. 
८. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 

९. सर्व अपुरी मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सर्व मंत्रालयीन विभाग. 
१०.महाळेखापाल-१ लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र,मुंबई 

११.महाळेखापाल-२ (लेखापरीक्षा),महाराष्ट्र नागपूर. 

१२.महालेखापाल-१ (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र,मुंबई. 

१३.महाळेखापाल-२ (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र नागपूर, 

१४.आयुक्‍त,मानव विकास SYA SA, AS पेट्रोल;पंपजवळ,अदालत रोड,औरंगाबाद. 
१५.उपसचिव (का.१४२६/१४२७),नियोजन विभाग,मंत्राळय,मुंबई. 

१६.विभागीय आयुक्‍त (सर्वी 

१७.जिल्हाधिकारी (सर्व) 

१८.मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सर्वी 

१९.संचालक,अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, 

२०.संचाळलक,ळेखा व कोषागारे,महाराष्ट्र शासन,मुंबई. 

२१.अधिदान व लेखा अधिकारी ,महाराष्ट्र शासन,मुंबई. 
२२.उपायुक्‍त,नियोजन,विभागीय आयुक्त कार्यालय(सवी 

२३.जिल्हा नियोजन अधिकारी,जिल्हा नियोजन समिती,जिल्हाधिकारी कार्यालय (सवी 
२४.जिल्हा कोषगार अधिकारी, (सवी 

२५.मंत्रालयीन प्रशासकिय विभाग,(सर्वी 

२६.नियोजन विभागातील सर्व सहसचिव/उप सचिव, 

२७.निवडनस्ती (का.१४१८),नियोजन विभाग. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


